मुंबईतील बोरीबंदर येथे राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागासाठी नवीन इमारत (Excise 
Bhavan) बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/राऊशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १० जुन, २०२२. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/ राऊशु-१, दि १८.११.२०१७ व 

दि. १८.०९.२०१८ 

२) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, म.रा. मुंबई यांचे पत्र क्र. बीएलळडी-११२००८/२०४८६/ 
६०/सहा,दि. २४.१०.२०१६ व क्र. बीएलडी ११२०१८/२०४८६/६०/सहा, दि. १८.०१.२०२२. 

३) मुख्य अभियंता यांचे पत्र क्र.मुअ (मु.//प्रशा-१/४५२४/२०२१, दि. ३०.१२.२०२१. 

४) मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २४.०२.२०२२ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार 
समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त), यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १३.०५.२०२२ रोजी झालेल्या व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, बोरीबंदर, मुंबई येथे राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागासाठी नवीन इमारत (Excise Bhavan) बांधण्यासाठी रु.५१८३.४१ लक्ष रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. 3 अन्वये मूळ अंदाजपत्रकामध्ये रु.१७५२.८२ लक्ष इतकी वाढ 
करुन रु. ६९३६.२३/- लक्ष इतक्या सुधारीत खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. त्यानुषंगाने सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी मुंबईतील बोरीबंदर येथे नवीन इमारत (Excise Bhavan) 
बांधण्यासाठीच्या रुपये ६९३६.२३/- लक्ष इतक्या अंदाजाच्या खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. तपशिल सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
रक्कम पुर्ण रुपयात 
अ | 134d बांधकाम (आकस्मिक खर्चासह) ३३,५७,००,९६२.९१ 
२.नवीन बाबी ६,०६,२६,६८८.१५ 
एकूण अ ३९,६३,२७,३५१.०७ 
ब॒ | विद्युत 
१.मुळ बाबी १०,३२,६०,९२६.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/राऊशु-१ 


२.नवीन बाबी 


२,२५,७४,७०९.०० 


एकूण ब 


१२,५८,२३५,६२३५.०० 


पाणी पुरवठा 


१.मुळ बाबी 


२.नवीन बाबी 


एकूणक 


एकूण अ,ब,क 


५६२,२१,६२,९८६.०७ 


बृहन्मुंबई ह न्मुंबई महानगरपालिका शुल्क (MCGM Charges) 


३,१८,४८,६७६.०० 


आकस्मिक खर्च (Contingencies) 


9,&8,92, 482.00 


किंमतवाढ (Price Escalation) 


8582529, C09.00 


विमा (INSurance) 


२९,४८,०५१.०० 


सेवा कर / वस्तू व सेवा कर (Sevice Tax/GST) 


३,१८,२४,०८५.०० 


वस्तू व सेवा कर (GST 2022 (on balance work) 


258 2,08, $08 00 


एकूण ६९,३६,२३,१२०.०७ 


एकूण (रुपये लक्ष मध्ये) ६९३६.२३ 


२. सदर प्रकल्पावर होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. शासकीय इमारतीच्या बांधकामांना मंजूरी देणेबाबत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि. २४.०२.२०२२ तसेच वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या 
दि. १३.०५.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत खालील अटींच्या अधिन राहून सदर सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


१) योजनेची अंमलबजावणी करताना wafea शासन निर्णय, नियम, ७९७ तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार 
समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची 
सर्वस्वी जाबाबदारी विभागाची राहील. 


२) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 
तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


उपरोक्त बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत असल्याने सदरहू अटींस 
अधीन राहून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/राऊशु-१ 


४. सदरहू प्रशासकीय मान्यता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनौसं-१४/२०२२/इमा-२, 
दि.०२.०२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं- 
९९/२०२२/व्यय-८, दि.०९/०३/२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६१०१२५५३१११२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sandeep Gorakhnath x 
Dhakane 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, राउशु यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महाळेखापाल- महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
५. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-१/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती-राउशु १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


